श्रावणबाळ सेवा राज्य निवृत्तीवेतन योजनेतील 
अनुसूचित जमातीच्या लाभार्थ्यांसाठी सन २०२२-२३ 
या आर्थिक वर्षातील माहे ऑक्टोबर, २०२२ ते मार्च, 
२०२३ करीता अनुदानाचे वितरण. 


महाराष्ट्र शासन 
सामाजिक न्याय व विशेष सहाय्य विभाग 
शासन निर्णय क्रमांक: विसयो -२०२२/प्र.क्र.५१/विसयो 
मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरु चौक, 
मंत्रालय, विस्तार भवन, मुंबई-४०० ०३२. 
दिनांक:- २८ मार्च, २०२३. 


वाचा :- 

१. शासन निर्णय, सामाजिक न्याय व विशेष सहाय्य, क्र.विसयो-२०१८/प्र.क्र.६२/विसयो, 
दि. २० ऑगस्ट, २०१९. 

२. शासन निर्णय, सामाजिक न्याय व विशेष सहाय्य, क्र.विसयो-२०२२/प्र.क्र.५१/विसयो, 
दि.०८ जून, २०२२. 

३. शासन निर्णय, सामाजिक न्याय व विशेष सहाय्य, क्र.विसयो-२०२२/प्र.क्र.५१/विसयो, 
दि. ०५ ऑगस्ट, २०२२. 

४. शासन निर्णय, सामाजिक न्याय व विशेष सहाय्य, क्र.विसयो-२०२२/प्र.क्र.५१/विसयो, 
दि. २८ सप्टेंबर, २०२२. 

५. शासन निर्णय, सामाजिक न्याय व विशेष सहाय्य, क्र.विसयो-२०२२/प्र.क्र.५१/विसयो, 
दि. ०२ फेब्रुवारी, २०२३. 


शासन निर्णय :- 

सन २०२२-२३ या आर्थिक वर्षामध्ये अनुसूचित जमातीच्या लाभार्थ्यांकरीता श्रावणबाळ 
सेवा राज्य निवृत्तीवेतन योजनेच्या अंमलबजावणीसाठी रु.२५०,००,००,०००/- (रुपये दोनशे 
पन्नास कोटी फक्त) इतकी अर्थसंकल्पिय तरतूद मंजूर करण्यात आलेली आहे. सदरहू 
योजनेसाठी रु.२३२,००,००,००,०००/- इतकी रक्कम संदर्भ क्र. २, ३, ४ व ५ येथील शासन 
निर्णयान्वये सर्व जिल्हाधिकारी यांना वितरीत केली आहे. आता आदिवासी विकास विभागाने 
श्रावणबाळ सेवा राज्य निवृत्तीवेतन योजनेतील अनुसूचित जमातीच्या लाभार्थ्यांकरीता ऑक्टोबर, 
२०२२ ते मार्च, २०२३ या कालावधीच्या खर्चासाठी रुपये १८,००,००,०००/- (रुपये अठरा कोटी 
फक्त) इतकी रक्‍कम वितरीत करण्यास मान्यता दिलेली आहे. त्यानुषंगाने श्रावणबाळ सेवा राज्य 
निवृत्तीवेतन योजनेतील अनुसूचित जमातीच्या लाभार्थ्यांकरीता ऑक्टोबर, २०२२ ते मार्च, २०२३ 
या कालावधीच्या खर्चासाठी रुपये १८,००,००,०००/- (रुपये अठरा कोटी फक्त) इतकी रक्‍कम या 
शासन निर्णयान्वये सोबतच्या विवरणपत्राप्रमाणे वितरीत करण्यास झासन याद्वारे मान्यता देत 
आहे. तसेच मासिक विवरण पत्रानुसार निधी पुढे / मागे ओढून घेण्याची सुविधा अर्थसंकल्पीय 
अंदाज वितरण व सनियंत्रण प्रणालीवर देण्यात आलेली आहे. 
२. सर्व जिल्हाधिकारी यांना कळविण्यात येते की, सोबतच्या विवरणपत्रातील स्तंभ क्र.३ 
New CO Code वर संबंधित जिल्हयाना निधी वितरीत करण्यात आलेला आहे. त्यांनी वितरीत 
केलेल्या अनुदानाचे वाटप त्यांच्या जिल्हयातील तालुक्यांना लाभार्थ्यांच्या प्रमाणानुसार करावे. 
सदरचे अनुदान वितरण जिल्हाधिकार्‍यांनी कळविलेल्या लाभार्थ्याच्या संख्येनुसार करण्यात आले 
आहे. 


शासन निर्णय क्रमांकः विसयो -२०२२/प्र.क्र.५१/विसयो 


३. सदरहू निधीमधून झालेला खर्च “"मागणी क्रमांक टी-५, मुख्य लेखाशीर्ष २२३५-सामाजिक 
सुरक्षा व कल्याण, ०२-समाजकल्याण, ७९६ जनजाती क्षेत्र उपयोजना, (०२) जनजाती 
क्षेत्राबाहेरील उपयोजनांतर्गत योजना (ओटीएसपी), (०२) (०४) श्रावणबाळ सेवा राज्य निवृत्तीवेतन 
योजना (कार्यक्रम), ५०-इतर खर्च, (२२३५ सी १७२)” या लेखाशीर्षाखाली खर्ची टाकावा. 
४. सर्व जिल्हाधिका-यांना कळविण्यात येते की, त्यांनी सदर देयके कोषागारात सादर 
करण्याची दक्षता घ्यावी. तसेच त्यांनी हा खर्च कोणत्याही परिस्थितीत त्यांच्याकडे सुपूर्द करण्यात 
आलेल्या अनुदानापेक्षा जास्त होणार नाही, याबाबत दक्षता घ्यावी. 
५. सर्व जिल्हाधिकार्‍यांना असेही कळविण्यात येते की, त्यांनी त्यांच्याकडे सुपूर्द करण्यात 
आलेल्या अनुदानातून केलेल्या खर्चाचा महालेखापालांच्या कार्यालयात नोंदविलेल्या खर्चाशी 
ताळमेळ घालून त्याप्रमाणे ताळमेळाचे विवरणपत्राची प्रत या विभागाच्या लेखा परीक्षण 
कार्यासनास व या कार्यासनास पाठवावी. तसेच उपयोगिता प्रमाणपत्र महालेखापालांच्या 
कार्यालयास त्वरित पाठवावीत व त्याची प्रत या विभागाच्या नियोजन कार्यासनास व या 
कार्यासनास पाठवावी. खर्चाच्या ताळमेळाचे काम व्यवस्थितरित्या पार न पाडल्यास, तसेच 
उपयोगिता प्रमाणपत्र महालेखापालांच्या कार्यालयास विहित वेळेत सादर न केल्यास, त्याची 
संपूर्ण जबाबदारी संबंधीत जिल्हाधिकाऱ्यांवर राहील. 
६. हा झासन निर्णय वित्त विभाग अनौपचारिक संदर्भ क्रमांक २७५/२०२३व्यय-१४, दिनांक 
१५/०३/२०२३ व आदिवासी विकास विभाग अनौपचारिक संदर्भ क्रमांक १११/कार्या-६, दिनांक 
२५/०३/२०२३ अन्वये दिलेल्या सहमतीनुसार निर्गमित करण्यात येत आहे. 
9. सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या ७/"//.॥89॥/१५9॥॥9.90०९.॥ या 
संकेतस्थळावर उपलब्ध करुन देण्यात आला असून त्याचा संगणक संकेतांक 
२०२३०३२९१३१८५६५१२२ असा आहे. हा आदेश डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात 
येत आहे. 
महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नांवाने, 
PRASHANT 


PUNDLIK WAGH 
(प्रशान्त पुं. वाघ) 


कार्यासन अधिकारी, महाराष्ट्र हासन 


प्रति, 
१. सर्व विभागीय आयुक्‍त, पुणे/कोकण/नाशिक/नागपूर/अमरावती व औरंगाबाद 
२. सर्व जिल्हाधिकारी. 
३. संचालक, लेखा व कोषागारे, नवीन प्रशासकीय भवन, ५ वा मजला, महाराष्ट्र राज्य ,मुंबई 
४. अधिदान व लेखाधिकारी, मुंबई (२ प्रती) 
५. सर्व जिल्हा कोषागार अधिकारी 
६. महालेखापाल, महाराष्ट्र १/२, (लेखा परिक्षा / लेखा अनुज्ञेयता), मुंबई / नागपूर. 
७. वित्त विभाग, अर्थसंकल्प ३ ,४, ५ अर्थोपाय व व्यय १४, मंत्रालय, मुंबई 
८. आदिवासी विकास विभाग, कार्यासन-६, मंत्रालय, मुंबई. 
९. सह सचिव (अर्थसंकल्प), सामाजिक न्याय व विशेष सहाय्य विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 
qo, सहाय्यक संचालक (वित्त व लेखा), लेखापरिक्षण कक्ष, सामाजिक न्याय व विशेष सहाय्य विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 
११. निवड नस्ती, विसयो. 


पृष्ठ २ पैकी २ 


विवरणपत्र 


शासन निर्णय क्र.विसयो-२०२२/प्र.क्र.५१/विसयो, दिनांक : २८ मार्च, २०२३. 
अनुसूचित जमाती लाभार्थी, श्रावणबाळ सेवा राज्य निवृत्तीवेतन योजना (२२३५ सी १७२) 


(रक्‍कम रुपयात) 
अ.क्र जिल्हा ie oo एप्रिल, 2022 ते मार्च, 2023 
क्रमांक 
facie =i २ ३ SE aaa | 
aa मुंबई शहर ००२८ | si‘ 
2 मुंबईउपनगर ००२९ | si‘ 
3 ठाणे ००३६ ११८४६०० 
4 रायगड ००१२ २३५०००० 
4 रत्नागिरी ००२३ २५६०० 
& सिंधुदूर्ग ००१८ ३८३०० 
७ पालघर ००३७ aos. 
कोंकण विभाग ३५९८५०० 
८ नाशिक ०००६ 30000000 
8 धुळे ००२६ १००००००० 
Basi ० जळगाव ००१० Psi 
[११ | १ अहमदनगर ००३० fF si 0| 
१२ नंदुरबार ००२७ ३००००००० 
नाशिक विभाग ७००००००० 
१३ पुणे ००४० ११५०००० 
१४ सोलापूर ००१९ ७८२००० 
१५ सातारा ००३२ ६६०० 
१६ सांगली ०००८ |; +3 
१७ कोल्हापूर ००३९ |: = —_ 0| 
पुणे विभाग १९३८६०० 
9¢ नागपूर ००१४ १४८००००० 
१९ वर्धा ००२५ १४२५५००० 
२० चंद्रपूर ००२१ ३७६२५९०० 
२१ भंडारा ००३३ ३२५२८०१ 
२२ गडचिरोली ००१३ ; a 
२३ गोंदिया ००२४ 
नागपूर विभाग ६९९३३७०१ 
२४ अमरावती ००११ १५५००००० 
२५ अकोला ००४१ २८६७४०० 
२६ यवतमाळ ०००७ 
२७ बुलढाणा ००३८ ३४८०००० 
२८ वाशिम ००२२ (८1117: 1 7 | 
अमरावती विभाग २१८४७४०० 
२९ औरगाबाद ००३५ Foi 
30 बीड ००३४ २७१३३९९ 
३१ नांदेड ००३१ ४४५३००० 
३२ परभणी ००१६ १०००००० 
33 उस्मानाबाद ००२० ०४५००० 
२३४ जालना ००१५ २२६२००० 
३५ लातूर ०००९ a | 
३६ हिंगोली ००१७ १७०८४०० 
औरंगाबाद विभाग १२६८१७९९ 
एकूण १८००००००० 


